जिल्हा सैनिक कल्याण अधिका-यांना 
मंत्रालयीन अवर सचिव पदाची वेतनश्रेणी 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सैकवि-२०२४/प्र.क्र.१६/२८मासैक 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: रासैमं-१०८९/ प्र.क्र.५४/८९/२८. 
दि. २६.११.१९९७. 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे क्र.१२०७८/सैकवि-२/१६९९, 
दि. २१.०७.२०२३ रोजीचे पत्र. 

शासन निर्णय:- 

सैनिक कल्याण विभागाच्या अधिपत्त्याखालील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, गट-अ या 
संवर्गातील अधिका-यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नसल्याने, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 
गट-अ या संवर्गातील (वेतनश्रेणी पीबी-२,रु.९३००-३४८०० व ग्रेड पे रु.५०००/-, wat वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी रुपये स्तर एस-१८: ४९१००-१५५८००) एकूण पदसंख्येच्या १/३ 
अथवा जास्तीत जास्त ८ पदे मंत्रालयीन अवर सचिव पदाच्या (वेतनश्रेणी पीबी-३, रु.१५६००-३९१०० 
व ग्रेड पे रु.६६००/-, ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी रुपये स्तर एस-२३: ६७७००- 
२०८७००) वेतनश्रेणीत श्रेणीवाढ करण्याचा निर्णय संदर्भाधीन दिनांक २६.११.१९९७ च्या शासन 
निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. 
२. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी संवर्गातील अवर सचिव पदाची वेतनश्रेणी मंजूर केलेल्या 
अधिकाऱ्यांपैकी मेजर सुभाष बाळू सासणे (नि), कर्नल प्रदीप नरसू ढोले (नि.) व कमांडर विजयकुमार 
बा. पाटील (नि.) हे अधिकारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले असून ही ३ पदे रिक्‍त झाली 
आहेत. सदरहू ३ पदांवर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीच्या 
ज्येष्ठतासूचीनुसार खाळील नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून 
मंत्रालयीन अवर सचिव पदाची वेतनश्रेणी (वेतनश्रेणी पीबी-३,रु.१५६००-३९१०० व ग्रेड पे रु.६६००/-, 
७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी रुपये स्तर एस-२३: ६७७००-२०८७००) पूर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. । जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्याचे | ज्येष्ठता सूचितील अवर सचिव पदाची 
क्र. नाव अनुक्रमांक  । वेतनश्रेणी शिफारस केलेला 
दिनांक 
(१) (2) (2) (4) 
१. | . । मेजर सय्यदा फ़िरास्तुन्निसा बेगम (नि.) १८ ०९/१०/२०२३ 
२. | ले.कमांडर stor देविदास कापले १९ 08/90/2023 
(नि. 
३. । मेजर शिल्पा मारोती खरपकर (नि.) २० ०३/१२/२०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०२४/प्र.क्र.१६/२८मासैक 


३. याकरिता होणारा खर्च, “मागणी क्रमांक ए-५ लेखाशीर्ष, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, २००-इतर कार्यक्रम, (००) (०२) 
जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये (२२३५ ००४२) ०१-वेतन” आणि “मागणी क्रमांक ए-५ 
लेखाशीर्ष, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
कार्यक्रम, २००-इतर कार्यक्रम, (००) (०३) सैनिक कल्याण विभाग (२२३५ ००५१) ०१- वेतन” 
या लेखाशिर्षामधून सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


छ. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0॥/99॥[॥8.0०५.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२४०९०६१२४३३०९३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by URMILA POPAT SAWANT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


URMILA POPAT SAWANT Sscicravssotar2 posetcode-s000s2 st-Moharashta, 
I ber=C586C9348CA72192AB033313815E031BC4374F8A 


3A8575A392F3FE875E8661EC, URMILA POPAT SAWANT 
Date: 2024.09.06 12:44:17 +05'30' 


(उर्मिला सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय यांचे खाजगी सचिव. 
२. प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.(२) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे. 
४. महाळेखापाल-(लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल-(लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
६. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. वित्त विभाग, (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. मेजर सय्यदा फ़िरास्तुन्निसा बेगम (नि), जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, छ. संभाजीनगर 
९. ले. कमांडर ओंकार देविदास कापले (नि.), उप संचालक (पुनर्वसन), सैनिक कल्याण विभाग, पुणे 
१०. मेजर शिल्पा मारोती खरपकर (नि.), उप संचालक (प्रशासन), सैनिक कल्याण विभाग, पुणे. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधीत जिल्हा कोषाकार कार्यालये. 
१२. संबंधीत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये मार्फत सैनिक कल्याण विभाग, पुणे. 
१३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


